वाचा:- 
. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक: क्रीडासु-३०२०/प्र.क्र.१६६/ 


क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य या 
योजनेंतर्गत संस्थांना क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी 
आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करण्याच्या प्रस्तावास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- क्रीडासु-३०२०/प्र.क्र.१६६/क्रीयुसे-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- १५ सप्टेंबर, २०२१. 


क्रीयुसे-१, दि. ०१ मार्च, २०१४. 


. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, म.रा.,पुणे यांचे पत्र क्र.क्रीसुनि/आर्थिक सहाय्य/२०२०- 


२१/का.९/५८११, दि.२० ऑक्टोबर, २०२० 


. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, म.रा.,पुणे यांचे पत्र क्र.क्रीसुनि/आर्थिक सहाय्य/२०२०- 


२१/का.९/६४१८, दि.१० डिसेंबर, २०२०. 


. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, म.रा.,पुणे यांचे पत्र क्र.क्रीसुनि/आर्थिक सहाय्य/२०२०- 


२१/का.९/७६५४, दि.१७ फेब्रुवारी, २०२१. 


. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, म.रा.,पुणे यांचे पत्र क्र.क्रीसुनि/आर्थिक सहाय्य/२०२०- 


२१/का.९/६६८९, दि.३० डिसेंबर, २०२०. 


. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, म.रा.,पुणे यांचे पत्र क्र.क्रीसुनि/आर्थिक सहाय्य/२०२१- 


२२/का.९/२८१, दि.३० एप्रिळ, २०२१. 


. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक: क्रीडासु-३०२०/प्र.क्र.१६६/ 


क्रीयुसे-१, दि.२७ मे, २०२१. 


. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, म.रा.,पुणे यांचे पत्र क्र.क्रीसुनि/आर्थिक सहाय्य/२०२१- 


२२/का.९/७४८, दि.१४ जून, २०२१. 


. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, म.रा.,पुणे यांचे पत्र क्र.क्रीसुनि/आर्थिक सहाय्य/२०२१- 


२२/का.९/९४३, दि.२४ जून, २०२१. 


१०.आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, म.रा.,पुणे यांचे पत्र क्र.क्रीसुनि/आर्थिक सहाय्य/२०२१- 


२२/का.९/१७७५, दि.११ ऑगस्ट, २०२१. 


११.आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, म.रा.,पुणे यांचे पत्र क्र.क्रीसुनि/आर्थिक सहाय्य/२०२१- 


२२/का.९/१६१८, दि.०३ ऑगस्ट, २०२१. 


१२.आयुक्‍्त, क्रीडा व युवक सेवा, म.रा.,पुणे यांचे पत्र क्र.क्रीसुनि/आर्थिक सहाय्य/२०२१- 


२२/का.९/१८६१, दि.१७ ऑगष्ट, २०२१. 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडासु-३०२०/प्र.क्र.१६६/क्रीयुसे-१ 


प्रस्तावना:- 


क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य करणे ही राज्य क्रीडा धोरणातील एक 


महत्वाची शिफारस आहे. राज्यातील शौक्षणिक संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्थानिक 


प्राधिकरणे, खाजगी क्रीडा संस्था, यामध्ये दर्जेदार क्रीडा सुविधा निर्माण करुन त्याद्वारे 


खेळाडूंच्या कामगिरीत वाढ करुन राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय खेळाडू निर्माण करण्यास चालना 
देणे, हे या योजनेचे प्रमुख उद्दीष्ट आहे. या योजनेंतर्गत क्रीडा सुविधा निर्माण करण्यासाठी 


त्याचप्रमाणे क्रीडा साहित्यासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करण्यात येणार आहे. याअंतर्गत क्रीडा 


सुविधा निर्मिती व क्रीडा साहित्याच्या खरेदीसाठी अपेक्षित अंदाजित खर्चाच्या ७५:२५ (शासनाचा 


हिस्सा ७५% व संबंधित संस्थेचा हिस्सा २५%) या प्रमाणात शासन अनुदान उपलब्ध करुन 


देण्यास संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. यासंदर्भातील 


आणखी सविस्तर कार्यपध्दती दि.०१.०३.२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आली 


आहे. 


क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्यासाठी पात्र २६ संस्थांना अनुदान मंजूर 


करण्याबाबत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, म.रा.,पुणे यांनी संदर्भाधीन क्र.२ ते६व ८ ते १२ 


अन्वये प्रस्ताव शिफारशीसह शासनास सादर केले आहेत. सदर शिफारशींना अनुसरुन क्रीडा 


सुविधा निर्मितीसाठी व क्रीडा साहित्य खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य देण्यासाठीच्या प्रस्तावांना 


प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


शासन निर्णय, दि.०१ मार्च, २०१४ मध्ये नमूद अनुदानासाठीची पात्रता व अनुदान 


मंजूरीच्या अटी व हातींचे पालन करण्याच्या अटींच्या अधिन राहून, शासन अनुदानाच्या मर्यादेत, 


स्तंभ-६ येथे नमूद सुविधा निर्मितीच्या अंदाजपत्रकीय किंमतीची तपासणी व अन्य अटींच्या अधिन 


राहून, खाळीळ अ.क्र.१ ते २६ येथील संस्थांना क्रीडा सुविधा निर्मिती / क्रीडा साहित्य 


खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य योजनेंतर्गत अर्थसहाय्य मिळण्याबाबतच्या प्रस्तावांना तत्वतः: 


प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ७पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडासु-३०२०/प्र.क्र.१६६/क्रीयुसे-१ 


अ. संस्थेचे नांव प्रकल्प प्रकल्पाची शासन राज्यशासन | संस्थेचा हिस्सा 
क्र अंदाजपत्रकीय | निर्णयानुसार | अनुदान (२५%) 
किंमत अपेक्षित मर्यादा (रु.लाखात) 
(रु.लाखात) अंदाजित (७५%) 
खर्च (रु.लाखात) 
(रु.लाखात) 
हि २ 3 a षु & | ७_| 
i जयभवानी बहुउद्देशिय 
सेवाभावी बंदिस्त 
संस्था,अवलगांव, प्रेक्षागृह ४०.०० | ४०.०० ३०.०० १०.०० 
ता.सोनपेठ,जि. १७५१७९७ मी. 
परभणी. 
२ | वीर बाजीप्रभूक्रोडाव | बंदिस्त 
क. मंडळ, बेलोरा, प्रेक्षागृह १२०.०० १२०.०० ९०.०० ३०.०० 
ता.चांदुरबाजार, ४०५२५९१२.५ 
जि.अमरावती मीटर 
३ | सहयाद्री शिक्षण संस्था, | बंदिस्त 
सावर्डे, ता.चिपळूण,  । प्रेक्षागृह ४०८.५६ | १२०.०० ९०.०० ३०.०० 
जि.रत्नागिरी र, की 
४ | बंदिस्त 
2) क्रीडा 0६. प्रेक्षागृह १२०.०० १२०.०० ९०.०० ३०.०० 
खंडाळा, जि.सातारा.  । ४०८२५१२.५ 
मीटर 
ह |astes 
: » | हॉकी ७८.८० | ७५.०० ५६.२५ १८.७५ 
वात य हॉकी मैदान 
ता. , जि.सांगली. 
६ | वसंतराव अडसूळ बंदिस्त 
गावक बेद राय. | Seite 922.29 | १२०.०० ९०.०० ३०.०० 
संस्था, लाहेटा, कळंब, | ४०८२५११२.५ 
जि.उस्मानाबाद मीटर 
७ । ज्ञानगंगा शिक्षण 
प्रसारक मंडळ, आ 
एकशिव, संचलित बंदिस्त 
गोविंद आश्रमशाळा, प्रेक्षागृह १७१.९५ | १२०.०० ९०.०० ३०.०० 
एकशिवता, त य, 
ता.माळशिरस,जि.सो 
लापूर 
८ | मोकाशी कृषी विकास । जलतरण 
प्रतिष्ठान, राजमाची, तलाव 
ता.कराड, जि.सातारा. क दश कती ३७.५० १२.५० 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडासु-३०२०/प्र.क्र.१६६/क्रीयुसे-१ 


1 १_| २ ३ — aa षु & ae 
९ | श्री ज्ञानेश्वर समाज बंदिस्त 
प्रबोधन संस्था, पेठ, प्रेक्षागृह ९१.८५ ९०.०० ६७.५० २२.५० 
ता.चिखली, ३५९१९५१२.५ 
जि.बुलढाणा मीटर 
शि ० । प्रकाशचंद जेन बंदिस्त 
बहुउद्देशिय संस्था, प्रेक्षागृह $36.56: हा म ळे 
जामनेर, ता.जामनेर, । yoxa4x92.4 
जि.जळगांव मीटर 
| १ | नवयुवक शिक्षण बंदिस्त 
५८. प्रेक्षागृह १२०.०० १२०.०० 20.00 30,00 
चापोली, ता.चाकूर, ४०९२५९१२.५ 
जि.लातूर मीटर 
१२ | al कपालेश्वर 
एज्युकेडान सोसायटीचे | बंदिस्त 
जगदिडचंद्र महिंद्र प्रेक्षागृह ग हह या हाक २२.५० 
हायस्कूल, चिंचोली ३५९१९,१२.५ 
पो.घोडेगांव, मीटर 
ता.आबेगांव, जि.पुणे. 
१३ | ग्रामपंचायत, चमक बंदिस्त 
खुर्द, ता.अचलपूर, प्रेक्षागृह ४०.०० | ४०.०० ३०.०० १०.०० 
जि.अमरावती १७५१७८७ 
मीटर 
१४ | नवमहाराष्ट्र शिक्षण 
मंडळ, शोवगांव, A 
संचलित आबासाहेब | बँदिस्त 
काकडे कला । प्रेक्षागृह १४८.०० | १२०.०० ९०.०० ३०.०० 
महाविद्यालय, बोधेगाव, | १ ४१४४ 
ता. arama, जि. 
अहमदनगर. 
१५ | सैनिक स्कूल, सातारा | लॉन टेनिस 
सिंथेटीक २२.६३ २०.०० १५.०० ५.०० 
मैदान 
१६ | ग्रामपंचायत खवणे, बंदिस्त 
पिंपरी, ता. सेलु, जि. ।प्रेक्षागृह हव ल  Yo,00 ३०.०० १०.०० 
परभणी १७५१७७ 
मीटर 
१७ | रहिमतपूर नगर परिषद | बंदिस्त ७९.४१ ४०.०० ३०.०० १०.०० 
क्रीडा संकुल, प्रेक्षागृह 
मौ.रहिमतपूर, १७८१७५७ 
ता.कोरेगांव, शल 
जि.सातारा 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडासु-३०२०/प्र.क्र.१६६/क्रीयुसे-१ 


३ 


१८ 


किसान शिक्षण 
प्रसारक मंडळ, झाडी, 
ता.अंमळनेर, 
जि.सातारा 


बंदिस्त 
प्रेक्षागृह 
१७)१७)>७ 
मीटर 


५०.३४ 


४०.०० 


३०.०० 


90.00 


१९ 


नगरपरिषद Vel, 
ता.रोहा जि.रायगड 


अद्ययावत 
व्यायामशाळा 
साहित्य 


Go0,00 


(9.00 


५.२५ 


१.७५ 


२० 


नगरपरिषद अलिबाग, 
ता.अलिबाग, 
जि.रायगड 


क्रीडा 
साहित्य व 
अद्ययावत 
व्यायामशाळा 
साहित्य 


९,०५६ 


७.०० 


५.२५ 


१.७५ 


२१ 


शिक्षण 
मंडळ, 


किसान 
प्रसारक 
बोरगाव काळे, 
संचलित गोदावरी 
पब्लिक स्कूल, हडको, 
एन-१२, 
जि.औरंगाबाद 


बंदिस्त 
प्रेक्षागृह 

(३५ X १९ X 
१२.५ मी.) 


९७.८२ 


80,00 


६७.५० 


२२.५० 


२२ 


भंडारा जिल्हा वॉटर 
स्पोर्टस अकादमी, 
ता.जि.भंडारा. 


जलक्रीडा 
सुविधा 


५६.२० 


५०.०० 


३७.५० 


१२.५० 


२२ 


तिरंगा बहुउद्देशिय 
संस्था, औरंगाबाद, 
wie नं., हमीद 
कॉलनी, औरंगाबाद 


लॉन टेनिस 
सिंथेटिक 
मैदान 


१०.०० 


१०.०० 


७.५० 


२.५० 


२४ 


संगमनेर नगरपरिषद, 
ता.संगरमनेर, 
जि.अहमदनगर 


जलतरण 
तलाव 
(५०५२१ मी.) 
जलशुध्दीकर 
ण सयंत्रणेसह 


५०.०० 


५०.०० 


३७.५० 


१२.५० 


ae 


नगरपरिषद श्रीवर्धन, 
ता.श्रीवर्धन, 
जि.रायगड 


बंदिस्त 
प्रेक्षागृह 
(३५१९१२. 
५मी.) 


८९.९९ 


९०.०० 


६७.५० 


२२.५० 


२६ 


नगरपरिषद रोहा 
ता.रोहा, जि.रायगड 


बंदिस्त 
प्रेक्षागृह 
(१७:१७ ७मी,) 


939.29 


80,00 


३०.०० 


90,00 


'एकुण- 


१३७१.७५ 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडासु-३०२०/प्र.क्र.१६६/क्रीयुसे-१ 


२. या योजनेंतर्गत संदर्भ क्र. ७ येथील शासन निर्णय, दिनांक २७ मे, २०२१ अन्वये 


प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या डोंगराई विकास संस्था, कडेपूर, ता.कडेगांव, जि.सांगली 


या संस्थेचे नाव वगळण्यात येत असून, संस्थेचा प्रस्ताव रद्द समजण्यात यावा. 


३. कोविड-१९ महामारीच्या पार्श्वभूमीवर वित्त विभागाने, शासन परिपत्रक, दि. २९ जुले, 


२०२१ अन्वये सन २०२१-२२ या संपूर्ण वर्षाकरीता केवळ अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चाअंतर्गत 


अर्थसंकल्पिय तरतूदीच्या ६० टक्के इतका निधी वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिला आहे. सदर 


योजनेचे मुख्य लेखाशिर्ष, २२०४५७०६ अंतर्गत, ३६-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या उद्दीष्टाखाली 
वित्त विभागाने निधी वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिलेला नाही. त्यामुळे सद्य:स्थितीत क्रीडा 


सुविधा अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत तत्वत: प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या उपरोक्त संस्थांना निधी 


उपलब्ध करता येत नसून, ज्यावेळेस निधी उपलब्ध होईल तेव्हा अर्थसंकल्पिय तरतूदीच्या 


मर्यादेत शासन हिऱ्याच्या अनुदानाची रक्‍कम वितरीत करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. 


४. उपरोक्त संस्थांना, शासन निर्णयात विहित केलेल्या अटी व शा्तींच्या अधीन राहून 


अनदानाच्या उपलब्धतेनुसार निधी वितरीत करण्यात येईल. निधी वितरणाचा प्रस्ताव आयुक्त, 


क्रीडा व युवक सेवा, म.रा.,पुणे यांनी स्वतंत्रपणे शासनास सादर करावा. सदर प्रस्ताव प्राप्त 


झाल्यानंतर निधी वितरणासंदर्भात स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येईल. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२१०९१५१६५३५२००२१ असा आहे. हा 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by Swati Madh 


* igi kat i 
DN: IN, -GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
Swati Madhukar ८५४०५०७ 
.4.2' 


10=82e 1 d6f07cScabf5884958ee70015d36b35b2c07e9700 


fe62cba2439a81b4be4, 


ialNumber=007d84f8ce44beba86b0ca2d0155d67cc1a9db4f 
a n a 8d59bc9d8067628d62bcdcla, cn=Swati 


Date: 2021.09.16 11:01:38 +05'30' 


(स्वा. म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

४. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव. 

५. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडासु-३०२०/प्र.क्र.१६६/क्रीयुसे-१ 


. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद यांचे सचिव. 

. सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

. सर्व विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानपरिषद. 

. सर्व विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानसभा. 

१०.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

११.अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.सर्व विभागीय आयुक्‍त (महसूल) 

१४.सर्व जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा क्रीडा संकुल समिती (आयुक्‍त, क्रीडा व युवक 
सेवा यांच्यामार्फत) 

१५.आयुक्‍्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१६.सर्व विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा (आयुक्‍त, क्रीडा व युवक सेवा 
यांच्यामार्फत) 

१७.सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी / तालुका क्रीडा अधिकारी (आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा 
यांच्यामार्फत) 

१८. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) १/ २, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

१९.महालेखापाल (लेखा व परिक्षा )१/ २, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

२०.उपसचिव / कक्ष अधिकारी, (क्रीयुसे - २, क्रीयुसे -३) 

२१.निवडनस्ती, क्रीयुसे-१. 


one G&G & 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


